सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १८ ] 


शुक्रवार , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० : आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ [किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
वाचा : 

१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१ ९ ६५ चे कलम ५१ . 

२. महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक 
एएमसी ५००७ / प्र.क्र .२५ / नवि ३२ दिनांक १० जुन २०० ९ . 

३. महाराष्ट्र शासन , राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अधिसूचना 
दिनांक २७.०३.२०१७ . 

४. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडील पत्र क्र . 
रानिआ / नप-२०२० / प्र.क्र .७ / का -६ दिनांक ०८.० ९ .२०२० . 

५. अवर सचिव नगर विकास विभाग यांचेकडील पत्र कोरोना -२०२० / 
प्र.क्र .७६ /निव -१४ दिनांक ० ९ .० ९ .२०२० . 

६. या कार्यालयाचे पत्र क्र . २०२० / नपाप्र / अपोनि / का -१ / टे -७ /सिआर 
दिनांक १८.० ९ .२०२० . 

७. पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद कुंडलवाडी यांचा अहवाल क्र.कुंनपा/ 
अपोनिवडणूक /निवडणूक / २०२० /निवडणूक / २०२० / १०८५ दिनांक ०१.१०.२०२० . 


आदेश 
क्र .२०२० / नपाप्र/ अपोनि / का -१ / टे-७ /सिआर दिनांक ०७.१०.२०२० : 
ज्याअर्थी नांदेड जिल्ह्यातील कुंडलवाडी नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या 
पोटनिवडणुकीसाठी उक्त वाचा १ च्या अधिनियमातील तरतूदीनुसार व 
वाचा ४ व ५ मधील निर्देशानुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास 
विभाग यांचेकडील अधिसूचनेमधील निश्चित केलेल्या अध्यक्ष पदाच्या 
आरक्षाणानूसार, या कार्यालयाचे पत्र वाचा ६ अन्वये नगरपरिषद कुंडलवाडीमध्ये 
अध्यक्षपदाच्या पोटनिवडणूकीसाठी दिनांक ०१.१०.२०२० रोजी आयोजित 
करण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये, पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी बिलोली यांनी वाचा ७ अन्वये सदर सभेमध्ये अध्यक्षाची निवड 
झाल्याबाबत , सभेचा कार्यवृत्तांत या कार्यालयास सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी , विपीन इटनकर जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा २ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याद्वारे असे जाहिर करतो की , नांदेड जिल्ह्यातील 
नगरपरिषद कुंडलवाडीमध्ये अध्यक्षपदाच्या पोटनिवडणूकीसाठी दिनांक 
०१.१०.२०२० रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार नगरपरिषदेच्या उर्वरीत कालावधीसाठी 
अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाचा प्रवर्ग 


१ . 


कुंडलवाडी 


सुरेखा नरेंद्र जिटटावार 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


ठिकाण : नांदेड 


डॉ . विपीन इटनकर ( भाप्रसे ) 


दिनांक : ०७.१०.२०२० 


जिल्हाधिकारी, नांदेड 


औ.भाग १ अ ( असा .) १८ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


